सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय बालकामगार 
प्रकल्पाच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहार 
प्रकरणी चौकझी समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - विसआ-२०२०/प्र.क्र.१९२/कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 

सोलापूर जिल्ह्यातील बालकामगारांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याकरीता राबविण्यात येणाऱ्या 
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी विधानसभा तारांकित प्रश्न 
क्र.४९७४ उपस्थित केला होता.सदर तारांकित प्रश्नाचे सभागृहात उत्तर देताना मा.मंत्री (कामगार) यांनी 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल व सन्माननीय सदस्य 
जी माहिती देत आहेत ती त्यांच्याकडून घेवून चौकशी समितीकडे दिली जाईल. ज्यामध्ये जे दोषी 
सापडतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.” असे विधानमंडळास आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार 
सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी 
चौकशी समिती गठित करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहार 
प्रकरणी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२० च्या दुसऱ्या (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात श्री.बाबासाहेब 
पाटील(अहमदपूर) वि.स.स यांनी तारांकित प्रश्न क्र.४९७४ उपस्थित केला होता. सदर तारांकित प्रश्नाचे 
सभागृहास उत्तर देताना मा.मंत्री (कामगार) यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे खाळीलप्रमाणे चौकशी समिती 
गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदाधिकारी समितीवरील सदस्याचे 
पदनाम 

[ae] जिल्हाधिकारी,सोलापूर अध्यक्ष 

2. अपर कामगार आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे अथवा त्यांचे प्रतिनिधी | सदस्य 

३. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर सदस्य 

४. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, सोलापूर सदस्य 

4. सहायक पोलीस आयुक्‍त, विशेष शाखा, सोलापूर हहर पोलीस | सदस्य 

हः बालकामगार क्षेत्रातील कामाचा अनुभव असणारे स्वयंसेवा | सदस्य 

संस्थेची प्रतिनिधी 
छ. सहायक कामगार आयुक्‍त, सोलापूर सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः विसआ-२०२०/प्र.क्र.१९२/कामगार-४ 


समितीची कार्यकक्षा :- 


२. सदर समितीने सोलापूर जिल्ह्यातील बालकामगारांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याकरीता 
राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी 
आश्वासनात नमूद केलेल्या सन्माननीय विधानसभा सदस्य यांच्याकडून माहिती घेवून चौकशी करावी. 
३. सदर समितीने आपला चौकशी अहवाल एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा. 
ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००९२८१६२४०६०११० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra 5 Kaurte 


e 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Industries 
a e Nn fa Energy and Labour Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac7 76b9e248 1f77ad50aba9dc28bb 
31a482e03c7ee7b6f64d8, 


Kaurte ——— ती 2. 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (कामगार), मंत्रालय, मुंबई.. 
५. मा.राज्यमंत्री (कामगार), मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
७. जिल्हाधिकारी,सोलापूर. 
८. आयुक्‍त (कामगार),कामगार आयुक्तालय, कामगार भवन, बांद्रा (पू. मुंबई-५१. 
९. उप सचिव(कामगार-४), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. अपर कामगार आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
११. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर. 
१२. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, सोलापूर. 
१३. सहायक पोलीस आयुक्‍त, विशेष शाखा, सोलापूर शहर पोलीस, सोलापूर. 
१४. सहायक कामगार आयुक्त, सोलापूर. 
१५. निवड नस्ती (कामगार-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


